विनंती बदल्या 

मुख्य अमभियंता,सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक अंतर्गत कार्यरत 
असलेले सहायक अभियंता श्रेणी-२/शाखा 
अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता/ स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहाय्यक (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन आदेश क्र.बदली-२०२०/प्र.क्र.५२/४/सेवा-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२० 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) अन्वये सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ " मध्ये नमूद केलेल्या 


सहायक अभियंता श्रेणी-२ / शाखा अभियंता /कनिष्ठ अभियंता/स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


(स्थापत्य) यांच्या त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार मुदतपूर्व/विनंती बदल्या करण्यात येत आहेत. 


२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी बदली झालेल्या 


अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. परिशिष्ट "अ" मधील ज्या अभियंत्यांना सविस्तर नियुक्‍ती 


देण्यात आली आहे, त्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच, ज्या अभियंत्यांची 


सार्वजनिक बांधकाम मंडळांतर्गत पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे, त्या अभियंत्यांचे सविस्तर 


नियुक्तीचे आदेश मुख्य अभियंता यांनी निर्गमित करावेत. परिशिष्ट "अ " मध्ये नमूद केलेल्या 


अभियंत्याची मुख्य अभियंता स्तरावर बदली करण्यात आळी असल्यास मुख्य अभियंत्यांचे बदली 


आदेश रद्द समजण्यात यावेत. मुख्य अभियंता/ अधिक्षक अभियंता यांनी संबंधित अभियंत्यांचा रूजू 


अहवाल शासनास १५ दिवसांत सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.५२/४/सेवा-३, 


2. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१०१२२७५२९४१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shruti S Toraskar 


i DN: CN = Shruti S Toraskar, C = IN, 
5 h rutl 5 S= anaes ae: O SC avciancht Of 
Maharashtra, OU = Public Works 
Toraskar Dept 


Date: 2020.08.11 18:56:06 +05'30' 


(श्रुती तोरस्कर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४००००२, 

२ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर ४४० ००१, 

३. मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

७. सचिव((रस्ते) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सचिव (बांधकामे) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर, 

१०. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,कोकण भवन, बेलापूर, 
नवी मुंबई-४०० ६१४, 

११. अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी, 

१२. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना 
संबंधित कार्यालयामार्फत, 

१३. निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन आदेश क्र.बदली-२०२०/प्र.क्र.५२/सेवा-३, दिनांक Yo ऑगस्ट, २०२० सोबतचे "परिशिष्ट-अ" 
भियंत्यांचे नाव ब पदनाम 
), ।सा.बां.मंडळ, 
शहादा अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, शहादा 


सा.बां.मंडळ, जळगांव अं सा.बां.विभाग, नाशिक 
सा.बां.उपविभाग, चाळीसगांव 

सा,बां.मंडळ,नाशिक सा.बां. उपविभाग, सिन्नर 
अंतर्गत,सा.बां.विभाग, नाशिक अंतर्गत 

सा.बां. उपविभाग,क्र,२ इगतपुरी 


अभिषेक विनायक सुर्यवंशी, स.अ. | सा.बां.विभाग,शहादा अंतर्गत सा.बां.  ।सा.बां.उपविभाग,जळगांव क्र.२ 
001 hemi 
संदिप AY उघडे, स.अ सा. बां. विभाग, शहादा (प्रकल्प शाखा) ।सा. बां. उपविभाग क्र. १ सुरगाणा जि. 
नमक 00. = 
आसिफ जुम्मा तडव सा. बां. उपविभाग क्र. २, शिरपूर जि. धुळे |सा. बां. मंडळ जळगांव अंतर्गत सा. बां 
Baas 
श्रीम एन व । a 


वासी) |दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नाशिक 
विभाग, कळवण अंतर्गत अंतर्गत रिक्‍त पदी 
सा.बां.उपविभाग क्र.४, कळवण 


सा.बां. (रो.ह.यो.) विभाग, अहमदनगर ।सा.बां.(आदिवासो) उपविभाग, सं 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, शेवगाव अंतर्गत रिक्‍त पदी 


सा.बां.उपविभाग, सिन्नर, सा.बां.मंडळ, नाशिक a. 
प्रकल्प (बीओटी) उपविभाग, नाशिक. 


सा,बां.(आदिवासी)विभाग, कळवण  ।सा.बां.मंडळ, अहमदनगर 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.१, कळवण ।सा.बां.विभाग, संगमनेर 


सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत सा.बां. |।सा.बां.उपविभाग, (दक्षिण) नाशिक 


विभाग, नाशिक अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, सिन्नर 


१३|श्री.नितोन नाथु गुजरे, शाखा अभियंता |सा. बां. (आदिवासी) उपविभाग, संगमनेर | सा.बां.विभाग, संगमनेर अंतर्गत सा.बां. 
१४ श्री. अरुण सुधीर शिरसाठ, कनिष्ठ  ।सा. बां. उपविभाग पेठ सा. बां. उपविभाग, दिडोरी, जि. नाशिक 
कुळ दत्तात्रय हगवणे, कनिष्ठ ।सा. बां. विभाग क्र.२ अंतर्गत उपविभाग ।सा. बां. उपविभाग, येवला, जि. नाशिक 
अभियंता यावल जि. जळगांव वकक 
एकता शिरिष साळुंखे, कनिष्ठ ।सा. बां (उत्तर) विभाग जळगांव सा. बां. उपविभाग, निर्माण अमराव 
: 


नाव व पदनाम 


१८|श्री. दिगंबर गोकुळ सा. बां. उपविभाग नवापूर जि. नंदुरबार |सा. बां. विभाग पश्‍चिम विभाग 
डम eee 

१९| श्रीम.सुदेष्णा पतंगे, कनिष्ठ आभयंता |सा.बां.मंडळ, अहमदनगर अंतर्गत सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
al ee 


२०|श्री.शंतनु साहेबराव कदम सा.बां.मंडळ, जळगांव अंतर्गत सा.बां. ।सा.बां. उपविभाग क्र.२, दिंडोरी, 
कनिष्ठ अभियंता उपविभाग, जळगांव. जि.नाशिक 
श्रो.अंगद बालासाहेब नायबयळ सा.बां.मंडळ, अहमदनगर अंतगत सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक सा.बां.उपविभाग, नेवासा सा.बां.जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, 
औरंगाबाद 


Oi 2s 2fe 2s ois 2s 2s fe ois 2s 2s 2c 2s 2s 2s 2c 2s 2 2s 2k 2s ok 2s 2 2s ok ok 


